केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली 
गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजना 
अंतर्गत सन २०२२-२०२३ अन्वये मंजूर 
झालेला रु.३८.५० कोटी इतका निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एमव्हीआर-०३२१/प्र.क्र.४१/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३ 


वाचा :- bs शासन, वित्त मंत्रालयाचे प्रधान सचिव (वित्त) यांना अग्रेषित केलेले पत्र 
3 F.No.44(1)/PF-S/(CAPEX)-Part-VIII/2022-23, दि.23.03.2023. 
२)केंद्र शासन, वित्त मंत्रालयाचे अधिदान व लेखा अधिकारी, खर्च विभाग, वित्त मंत्रालय 
यांना अग्रेषित केलेले पत्र H.F.No.44(1)/PF-S/(CAPEX)-Part-VIII/2022-23- 
SACE-3, दि.24.03.2023. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाच्या दि.१६.१२.२०२२ च्या पत्रानुसार जुनी वाहने स्क्रॅप 
करण्यासाठी प्रोत्साहन या भागासाठी १५ वर्षांपेक्षा जुनी राज्य सरकारांची वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी 
राज्यांना प्रोत्साहन देणे, जुन्या वाहनांवरील दायित्वे माफ करणे आणि जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅपिंगसाठी 
सवलत देणे याकरिता केंद्र शासनाच्या सन २०२२-२०२३ साठी “भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना 
विशेष सहाय्य अंतर्गत निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. सदर योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील रु.७५ 
कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. सदर प्रोत्साहनपर निधी मंजूर करण्यासाठी भांडवली 
प्रकल्पांचा तपशील परिशिष्ट-२ मध्ये भरुन रु.७७ कोटीचा प्रस्ताव दि.१०.०३.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये 
केंद्र शासनाच्या रस्ते, परिवहन व महामार्ग मंत्रालय व केंद्रीय वित्त मंत्रालयास सादर करण्यात आला 


होता. 


सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये सन २०२२-२०२३ साठी “भांडवली 
गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य अंतर्गत रु.७७ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. 
सदर मंजूर निधीमधून रु.३८.५० कोटी इतका निधी भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजने 
अंतर्गत (HS) सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र शासनास भांडवली प्रकल्पांसाठी 
वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी परिवहन आयुक्‍त कार्यालयास वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाने वरील वाचा क्र. २ येथील पत्रान्वये भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य 

योजना अंतर्गत सन २०२२-२०२३ अन्वये भांडवली प्रकल्पांसाठी रु.३८.५० कोटी इतका निधी राज्यास 
वितरीत केलेला आहे. सदर निधी परिवहन आयुक्‍त कार्यालयास या आदेशाद्वारे वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०३२१/प्र.क्र.४१/परि-२ 


२. परिवहन आयुक्त कार्यालयास भांडवली खर्चाचे लेखाशीर्ष उपलब्ध नसल्याने “महाराष्ट्र रेल्वे 
पायाभूत विकास कंपनी (कार्यक्रम) (१००२ ००१४) - 32 अंशदाने” या लेखाशिर्षाखाली सदर निधी 
वितरीत करण्यात येत आहे. 
३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-१०, (५००२ ००१४) भारतीय रेल्वे यांवरील भांडवली 
खर्च-वाणिज्यिक मार्ग -३२ अंशदाने” या लेखाश्रीर्षातर्गत सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षामधील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. या प्रयोजनार्थ संबंधितांना निधी वितरीत करण्यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांना 
नियंत्रण अधिकारी तर लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९०/२०२३/व्यय-८, 
दि.२९.०३.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३२९१३३७२१८६२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


id by RAJENDRA MOTIRAM HOLKAR 


R AJ E N D R A OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
MOTIRAM HOLKAR =e ms 
(राजेंद्र होळकर) 
सह सचिव, गृह विभाग 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री याचे अपर मुख्य सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई. 
४) सर्व मा.मंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
६ मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
७) मा.विरोधी पक्षनेता विधान सभा यांचे खाजीग सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
८) मा.विरोधी पक्षनेता विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 


) मा.मुख्यसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ. 
) 
) 
) 
) 


परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत विकास कंपनी, मुंबई 
अपर परिवहन आयुक्‍त, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई 

परिवहन उपायुक्‍त (अंमल-२), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०३२१/प्र.क्र.४१/परि-२ 


) 
) महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई . 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२१) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, (वांद्रे पूर्वी मुंबई ४०० ०५१. 
) 
) 
) 


वित्त विभाग (सेवा-५), मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
गृह विभाग (बीयुडी २/परिवहन-४/परिवहन-५) मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती परि-२. 


महाळेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


